आर्थिक वर्ष २०२३-२४ -पुनर्वितरण 
मागणी क्र.व्ही-२- मुख्य लेखाशिर्ष-३४५१, 
सचिवालयीन आर्थिक सेवा. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक:-न्यायप्र-१६२३/प्र.क्र.२८८/२१स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:०६ ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 


शासन ज्ञापन:- “मागणी क्र.व्ही-२, मुख्य लेखाशिर्ष-३४५१, सचिवालयीन आर्थिक सेवा” याखाली 
सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये रु.१२,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये बारा लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे पुनर्वितरण करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. लेखाशिर्ष ३४५१ ०३०४ अंतर्गत “११, देशांतर्गत प्रवास खर्च” मधून “२८, व्यावसायिक सेवा” या 
उद्दिष्टाकरीता पुनर्वितरणाव्दारे उपलब्ध होणारी रु.१२.०० लक्ष इतकी ज्यादा तरतूद वितरीत व 
आहरित करण्यास देखील याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३२/२०२३/व्यय-२, दि.२८.०८.२०२३ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर (उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१००६१२३०४८०१०२ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ee ee 
त J MADHAVI ee ea चा 


2.5.4.20=02053 1e249e88fe7 4bf6db805f42944e7f29bc0ba6 1348 


3c1f183b8cc27f2ff, pr 


SANDEEP SHINDE soon nab ar ie 
(माधवी सं.शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. अवर सचिव(१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

६. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग कार्या. व्यय-२, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती/२१-स. 


शासन ज्ञापन क्रमांक:-न्यायप्र-१६२३/प्र.क्र.२८८/२१-स, दि.०६/१०/२०२३ सोबतचे प्रपत्र-“अ”. 


मागणी क्र.व्ही-२- मुख्य लेखाशिर्ष- ३४५१, सन २०२३-२४ मधील पुनर्वितरण दर्शविणारे विवरणपत्र. 


(रुपये हजारात) 
अ गौणशिर्ष/ पुनवितरण उद्दिष्टे सन पुनर्वितरीत । प्रत्यार्पिति | पुनर्वितरणा | (4) पुनर्वितरण/(-) बचत तपशिलवार कारणे 
क्र उपलेखाशिर्ष करेपर्यंत २०२३-२४ | करावयाची | करावयाची | नंतर होणारे 
माहित करीता मंजूर | रक्कम रक्‍कम अंतिम 
असलेला तरतूद अनुदान 
प्रत्यक्ष खर्च 
| ०९० सचिवालय, (०१) १,०७ ११, २७,०० (-)92,00 7 q4,00 । चालू वर्षी सदर उद्दिष्टासाठी रु.२७.०० लक्ष 
(०१  सचिवालयीन देशांतर्गत इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असुन माहे 
आर्थिक सेवा (अनिवार्य) प्रवास खर्च सप्टेंबर, २०२३ पर्यंत केवळ रु.१.०७ लक्ष 
३४५१ ०३०४ खर्च झालेला आहे. तसेच सदर उदिष्टांतर्गत 
कोणतीही देयके प्रलंबित नसल्यामुळे या 
उद्दिष्टाखाली बचत होत आहे. 
६,७५ २८, ७,०० (-)१२,०० | १९,०० या विभागाशी संबंधित न्यायालयीन 
व्यावसायिक प्रकरणांमध्ये व्यावयायिक सेवा घेण्यात 
सेवा आल्या असुन, त्यांचे शुल्क अदा 


करण्यासाठी चालू वर्षी सदर उद्दिष्टासाठी 
मागणीपेक्षा कमी तरतूद अर्थसंकल्पित 
झाल्यामुळे, चालू वर्षी मंजूर झालेली तरतूद 
माहे जून, २०२३ अखेर पुर्णत: खर्च झालेली 
आहे. तथापि, व्यावसायिक शुल्काची 
प्रलंबित देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी 
तरतूद शिल्लक नसल्यामुळे ज्यादा तरतूदीची 
आवड्यकता आहे. 


MADHAVI SANDEEP SHINDE - 


(माधवी सं.शिंदे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


